विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांच्याकरीता 
निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांच्या 
कालावधीत वाढ करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.६७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०७/१६/आ.पु.क., दि.२७ जानेवारी, २०१७. 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.२५ सप्टेंबर, २०२० व दि.१२ नोव्हेंबर, २०२०. 

3) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. सअअ (मुं / 

परिमंडळ/का-७/२०२२/५९९७, दि.०२ सप्टेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना :- 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 

विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांना वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन 
निर्णय, दि.२५ सप्टेंबर, २०२० व दि.१२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली होती. 
सदर विभागीय लेखापालांचा परिविक्षाधीन कालावधी महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर 
यांच्या कार्यालयामार्फत ०१ वर्षाच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आल्याने त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात 
आलेल्या अधिसंख्य पदांचा कालावधी वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या 
खालील विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांचा 
कालावधी ०१ वर्षाकरीता वाढविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | उमेदवाराचे नाव शासन सेवेत रूजू | परिविक्षाधीन अधिसंख्य पदाचा 
क्र झाल्याचा दिनांक कालावधी समाप्त | वाढीव कालावधी 
होण्याचा दिनांक 

Pal २ ३ 1 7000 - १) 4 

q | मोहित अंतील २९/०६/२०२० २८/०६/२०२३ २८/०६/२०२२ ते 
२८/०६/२०२३ 

२ | आकाशा नागैच २०/०७/२०२० १९/०७/२०२३ १९/०७/२०२२ ते 
१९/०७/२०२३ 

3 | देवेश चंद्रकर २३/०७/२०२० २२/०७/२०२३ २२/०७/२०२२ ते 
२२/०७/२०२३ 

४ | सचेत ११/०८/२०२० १०/०८/२०२३ १०/०८/२०२२ ते 
१०/०८/२०२३ 

५ | योगेंद्र सिंग १५/०९/२०२० १४/०९/२०२३ १४/०९/२०२२ ते 
१४/०९/२०२३ 

६ | स्नेहील सिंग २१/०९/२०२० २०/०९/२०२३ २०/०९/२०२२ ते 
२०/०९/२०२३ 

७ | अभिषेक कुमार धाकेर २१/०९/२०२० २०/०९/२०२३ २०/०९/२०२२ ते 
२०/०९/२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.६७/प्रशासन-१ 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.9/१६/आ.पु.क., दि.२७ जानेवारी, २०१७ मधील 
तरतुदीनुसार उपरोक्‍त विभागीय लेखापालांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांचा कालावधी 
वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या 
दिनांकास सदर अधिसंख्य पदे आपोआप संपुष्टात येतील. 
३. या बाबीवरील खर्च “ मागणी क्र. एच-०६, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण , ००१- 
संचालन व प्रशासन (योजनेतर) (०८), कार्यकारी अभियंता, इळाखा शहर विभाग, मुंबई (०८) (०२) कार्यान्वयन 
(२०५९-१२४५) ” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९२३१७२५०९८३१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. . . Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 

V k N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
IKramM NIVFUTU ८ 

25.420: 

a 


je=400032, st=Maharashtra, 
191 4a87080cb6871 2dbSefd17f65e69284fe1d32 


325, 


Dhamal eno 
(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 

२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 

3) कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई 

प्रत- 


१. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)// सचिव (रस्ते)/ सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

४. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

७. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-११/ आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. कार्यासन सेवा-४/अर्थसंकल्प-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. कार्यासन प्रश्ञासन-१ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


